अधीक्षक अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
बुलढाणा या मंडळ कार्यालयाच्या अधिनस्त असलेल्या 
कार्यकारी अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे विभाग, बुलढाणा व 
कार्यकारी अभियंता, वाशिम पाटबंधारे विभाग, वाशिम 
(बांधकाम) या विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी व 
रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१.०३.२०२४ 
ते दि.३१.०८.२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ 
मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुवाढ- २०२४/(प्र.क्र.५०/२०२४)/लाक्षेवि(आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक: १६/०४/२०२४ 


संदर्भ:- १. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.११६/२०२३)/लाक्षेवि आस्था, 
दि.०४/१०/२०२३. 

२. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.१२८/२०२३)/लाक्षेवि आस्था, 
दि.१६/१०/२०२३. 

३. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक आढावा-२०२३/प्र.क्र.४७/आस्था.(पुनर्रचना), 
दि.२३/१०/२०२३. 

४. वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०२४. 
५. अधिक्षक अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलढाणा यांचे पत्र जा.क्र.८७५ / 
आस्था-२/ मुदतवाढ/लाक्षेवि (आस्था)/२०२४, दि.१२.०३.२०२४. 


प्रस्तावना 


अधीक्षक अभियंता, वाशिम पाटबंधारे मंडळ, वाशिम या मंडळ कार्यालयाच्या अधिनस्त 


असलेल्या कार्यकारी अभियंता, वाशिम पाटबंधारे विभाग, वाशिम या विभागीय कार्यालयातील 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरीळ १९४ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ०९ पदांना 


संदर्भ क्र.१ येथीळ दि.०४/१०/२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दि.०१.०९.२०२३ ते 


दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


तसेच, अधीक्षक अभियंता, अकोला सिंचन मंडळ, अकोला या मंडळ कार्यालयाच्या 


अधिनस्त असलेल्या कार्यकारी अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे विभाग, बुलढाणा या विभागीय 


कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ४४३ पदांना व रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील 


०५ पदांना संदर्भ क्र.२ येथील दि.१६/१०/२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दि.०१.०९.२०२३ ते 


दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


संदर्भ क्र.३ येथील दि.२३/१०/२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानूसार कार्यकारी अभियंता, 


बुलढाणा पाटबंधारे विभाग, बुलढाणा आणि कार्यकारी अभियंता, वाशिम पाटबंधारे विभाग, वाशिम 


(बांधकाम) हे दोन्ही विभाग अधीक्षक अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलढाणा या मंडळ 


कार्यालयाच्या अधिनस्त नव्याने संलग्न करण्यात आले आहे. 


अधीक्षक अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलढाणा यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र.५ 


येथील पत्रान्वये त्यांचे मंडळांतर्गत असलेल्या विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी 


आस्थापनेवरील ६२३७ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १४ पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते 


दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे. 


वित्त विभागाने संदर्भ wy येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 


आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 


करण्यात आलेल्या परंतू ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अश्या अस्तित्वात 


असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे 


अधिकार देण्यात आले आहेत. 


संदर्भ क्र.५ येथील प्रस्तावास अनुसरून, अधीक्षक अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प 


मंडळ, बुलढाणा यांचे कार्यालयांतर्गत विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 


६३७ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरीळ १४ पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते 


दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे 


निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय 


जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहिती विचारात घेऊन खालील 


तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलढाणा यांचे 


अंतर्गत विभागीय कार्यालयातील कार्यालयनिहाय आकृतीबंधानुसार मंजूर नियत अस्थायी व 


रूपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र.४ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये 


प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत 


मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अधीक्षक अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलढाणा अंतर्गत नव्याने संलग्न 


झालेल्या कार्यकारी अभियंता, वाशिम पाटबंधारे विभाग, वाशिम व कार्यकारी अभियंता, बुलढाणा 


पाटबंधारे विभाग, बुलढाणा यांच्या वेतन व इतर अनिवार्य खर्चाकरिता नवीन लेखाश्ीर्ष घेऊन 


विहित मार्गाने अर्थसंकल्पीय तरतूद होईपर्यंत खाळील नमुद लेखाशीर्षाखाळी सन २०२४-२५ मध्ये 


मंजूर झालेल्या तरतूदीतून वेतन व इतर अनिवार्य खर्च भागविण्यास हरकत नसावी. 


अ. कार्यालयाचे नाव नियत । रुपांतरीत लेखाशिर्ष 
क्र अस्थायी | अस्थायी 
आस्थापने | आस्थापने 
वरील पदे | वरील पदे 


१ |२ ३ ge |५ 
| कार्यकारी अभियंता, बुलढाणा | ४४३ ०५ मागणी क्रमांक आय -३ 
पाटबंधारे विभाग, बुलढाणा २७०१ मध्यम पाटबंधारे 


८०, सर्वसाधारण, 

००१, संचालन व प्रशासन, 
(०४) परिरक्षण आस्थापना, 
(०४) (०१) अधीक्षक अभियंता, 
अकोला पाटबंधारे मंडळ, 


अकोला (अनिवार्य) 
(२७०११५८ ३) 
२ कार्यकारी अभियंता, वाशिम | १९४ ०९ मागणी क्रमांक आय -३ 
पाटबंधारे विभाग, वाशिम २७०१ मध्यम पाटबंधारे 


८०, सर्वसाधारण, 
००१, संचालन व प्रशासन, 
(०४) परिरक्षण आस्थापना, 


(०४) (१६) अधीक्षक अभियंता, 
वाशिम पाटबंधारे मंडळ, वाशिम 
(अनिवार्य) 

(२७०१ बी ४९४) 


एकूण ६३७ an 


१. अधीक्षक अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलढाणा कार्यालयांतर्गत 
आकृतीबंधानुसार ६३७ पदे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील आहेत. आता या 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ६३७ मंजूर पदांना ती सहा महिन्यांपेक्षा 
जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नाही, तसेच ती पदे सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर 
झालेल्या ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत आहेत व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १४ 
पदांना संबंधित कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत किंवा दि.३१.०८.२०२४ यापैकी जे अगोदर 
घडेल तो पर्यंत, या अटीच्या अधीन राहून दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 

३. ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त 
नसतील, तसेच पदे व्यपगत झालेली नसतील. 

४. रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 

५. जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या / 
पदामधीळ घट / पदामधील वाढ / सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / अचूक आहे असे 
गृहित धरून पदांना मुदतवाढ देण्यात येत आहे. तसेच यानुषंगाने शासनास पाठविलेल्या 
प्रस्तावातील पदांची आकडेवारी ही अचुक असल्याची खातरजमा ही संबंधित क्षेत्रीय 
कार्यालयाने आपल्यास्तरावर करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून तसेच याबाबतची संपूर्ण 
जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची असल्याचे गृहीत धरुन पदांना मूदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 

६. या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह त्या त्या 
कालावधीच्या दिनांकासहीत विहित वेळेत सादर करण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दि.२१/०२/२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२४०४१६१८०१४६४९२७ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 
: C=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 


DN: 
RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=327f48fc9 1 004ad3ef5a6ebc89e6964b30682a841a4e 


e2d95624fca82a93ab47, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


M E S H RA M serialNumber=226F0D03348BA 1C546030C101D31C947F724 
7A2CB501F8CAFE81 98EF7E26E956, cn=PRADNYA SHYAM 
MESHRAM 
Date: 2024.04.16 18:47:17 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम) 


सहपत्र - परिशिष्ट “अ” व ब विवरणपत्रे १ते ४ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


a 
ee 
३. 


महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपुर. 
वित्त विभाग- (व्यय-१२)/अर्थ-१९ / वित्तीय सुधारणा-१ / विनियम ), मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 


. अधीक्षक अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलढाणा, 


त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा 
केल्यास तसेच या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ 
लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी 
आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत 
असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलल्या शासन निर्णयातील सूचना/अटींची 
पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी आहरण व संवितरण 
अधिका-यांवर राहील. 


६. आंतर वित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
छ. 
é 
8 


उप सचिव(सेवा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. कार्यकारी अभियंता, वाशिम पाटबंधारे विभाग, वाशिम. 
. कार्यकारी अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे विभाग, बुलढाणा. 


१०. कोषागार अधिकारी, अकोला/वाशिम. 
११.कार्यासन अर्थ-२, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.लाक्षेवि (आस्था) कार्यासन संग्रहार्थ. 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२४/ (प्र.क्र.५०/२४)/लाक्षेवि (आस्था), दि.१६/०४/२०२४ चे सहपत्र. 


परिशिष्ट- "अ 
अधीक्षक अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलढाणा मंडळांतर्गत २ विभागीय 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


वाशिम पाटबंधारे 
विभाग, वाशिम 


(विवरण पत्र-०२) 


अ. | कार्यालयाचे नाव नियत अस्थायी रुपांतरीत लेखाशिर्ष 
क्र. आस्थापनेवरील अस्थायी 
पदे आस्थापनेवरील 
पदे 
ae. | २ 3 Bo षु 
| कार्यकारी अभियंता, ४४३ ०५ मागणी क्रमांक आय -३ 
बुलढाणा पाटबंधारे | (विवरण पत्र-०१) | (विवरण पत्र-०३) | २७०१ मध्यम पाटबंधारे 
विभाग, बुलढाणा ८०, सर्वसाधारण, 
००१, संचालन व प्रशासन, 
(०४) परिरक्षण आस्थापना, 
(0%) (०१ अधीक्षक 
अभियंता, अकोला 
पाटबंधारे मंडळ, अकोला 
(अनिवार्य) 
(20099423) 
2 | कार्यकारी अभियंता, १९४ ०९ मागणी क्रमांक आय -३ 


(विवरण पत्र-०४) 


२७०१ मध्यम पाटबंधारे 
८०, सर्वसाधारण, 
००१, संचालन व प्रशासन, 


(०४) परिरक्षण आस्थापना, 
(०४ (१६) अधीक्षक 
अभियंता, वाशिम 
पाटबंधारे मंडळ, वाशिम 
(अनिवार्य) 

(२७०१ बी ४९४) 


एकूण 


६३७ 


wo | 


lly signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 


PRADNYA SHYAM ‘scout osu 
MESHRAM 


5.4.20=327f48fc9 1 004ad3ef5a6ebc89e6964b30682a84 1a4ee2d9 
5624fc 193ab47, ICode=400032, st=Mah. hy 
serialNumber=226F0D03348BA1C546030C101D31C947F7247A2C 
B501F8CAFE81 98EF7E26E956, 
Date: 2024.04.16 18:47:39 +05'30' 


PRADNYA SHYAM MESHRAM. 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२४/(प्र.क्र.५०/२०२४)/लाक्षेवि(आस्था), दि.१६/०४/२०२४ चे सहपत्र. 
विवरणपत्र- १ 


कार्यालयाचे नाव :- कार्यकारी अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे विभाग, बुलढाणा व या 
कार्यालयांतर्गत असलेले ७ उपविभाग व उपविभागाच्या अंतर्गत असलेल्या २८ शाखा 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापना पदांचा तपशील 
दि.०१/०३/२०२४ ते ३१/०८/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ. 


अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव पदनाम संख्या _ । 
| , | कार्यकारी अभियंता, (१) | कार्यकारी अभियंता 1 ape 
बुलढाणा पाटबंधारे विभाग, | (२) | उपकार्यकारी अभियंता Les a= | 
बुलढाणा (३) । शाखा अभियंता/कनिष्ठ 
अभि./सहा.अभि.श्रेणी-२ : 
(४) | विभागीय लेखापाल/लेखाधिकारी | १ | 
(५) | प्रथम लिपीक =a 
(६) । विभागीय भांडारपाल a | 
(७ | सहाय्यक आरेखक (आरेखक श्रेणी-२) | १ | 
(८) । वरिष्ठ दप्तर कारकुन शिवले 
(९) | वरीष्ठ लिपीक ५ 
(१० | कनिष्ठ लिपीक (क.लि./टंकलेखक- : 
मंडळ का.) 
(19) | टंकलेखक 3 
(१२) | दप्तर कारकुन ३ 
(१३) । आरेखक (आरेखक श्रेणी-१) a || 
(१४ | सहाय्यक भांडारपाल / भांडार लिपीक fs. ee 
(१५) | वाहन चालक |. ae ,| 
(१६) । नाईक ke Sai = | 
(१७) | rats षु 
(१८) | चौकोदार ae 
विभागीय कार्यालयातील एकूण पदसंख्या | ३६ 
२. उपविभाग 49): (१) | उपविभागीय अभियंता/अधि./ 
पाटबंधारे उपविभाग (सहा.अ.अ.)/सहा.अभियंता श्रेणी-१ शि 
मलकापूर (२) | शाखा अभियंता/ सहायक अभियंता 
(अंतर्गत ४ शाखा) श्रेणी-२/कनिष्ठ अभियंता cy 


अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव पदनाम संख्या _ । 
(३) । वरीष्ठ लिपीक लिक 
(3) | अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) | 
(4) | कनिष्ठ लिपीक (क.लि./टंकलेखक- ० | 
मंडळ का.) 
(६ | टंकलेखक 1 १ 
(७ | दप्तर कारकुन २ 
(८) | वाहन चालक |_ =f 
(९) | ठोपाई ७ 
(१० | चौकीदार शिक | 
उपविभाग एकुण पदसंख्या :- ६ 
३. शाखा :- (१ | शाखा अभियंता/ सहायक अभियंता 
(१) पाटबंधारे शाखा श्रेणी-२/कनिष्ठ अभियंता ae | 
नळगंगापूर (२) । स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक [i ae | 
(३) | दप्तर कारकुन > 
(8) | कालवा निरीक्षक ८ 
(५) | मोजणीदार 8 
(g) | संदेशक > ae | 
(9) | ठोपाई शिन 
(८) ।कालवा टपाली शिक. 
(९ | कालवा चौकीदार ३ 
शाखा एकुण पदसंख्या २१ 
४. शाखा :- (१) | शाखा अभियंता/ सहायक अभियंता 
(२) पाटबंधारे शाखा श्रेणी-२ /कनिष्ठ अभियंता बव 
मोताळा (२) । स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक Fate | 
(3) | दप्तर कारकुन 2 
(8) | कालवा निरीक्षक ८ 
(५ | मोजणीदार ४ 
(६ | संदेशक | १__| 
(७ | शिपाई शिक नं 
(८) । कालवा टपाली |. cae 
(९ | कालवा चौकीदार ३ 
शाखा एकुण पदसंख्या २१ 
५. | शाखा :- (१ | शाखा अभियंता/ सहायक अभियंता 
(३) पाटबंधारे शाखा धानोरा श्रेणी-२ /कनिष्ठ अभियंता त्त 
(२) । स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ae | 


अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव पदनाम संख्या _ । 
(३) | दप्तर कारकुन २ 
(8) । कालवा निरीक्षक ८ 
(५) | मोजणीदार 8 
(g) | संदेशक hoa =| 
(9) | ठोपाई i | 
(८) ।कालवा टपाली fe a | 
(९ | कालवा चौकीदार ३ 
शाखा एकुण पदसंख्या २१ 
६. | शाखा + (१ | शाखा अभियंता/ सहायक अभियंता 
(४) पाटबंधारे शाखा श्रेणी-२/कनिष्ठ अभियंता [a 
उमाळी (२) | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक fa | 
(३) | दप्तर कारकुन 
(8) | कालवा निरीक्षक ८ 
(५) | मोजणीदार 8 
(६ | संदेशक शिंक झि 
(9) | ठोपाई hi | 
(८) ।कालवा टपाली शिका 
(९ | कालवा चौकीदार 3 
शाखा एकुण पदसंख्या २१ 
७. उपविभाग (२) :- (१ | उपविभागीय अभियंता/ अधि./ 
पाटबंधारे उपविभाग, (सहा.अ.अ.)/सहायक अभियंता श्रेणी- द्र 
खामगांव १ 
(अंतर्गत ३ शाखा) (2) | शाखा अभियंता/ सहायक अभियंता 
श्रेणी-२/कनिष्ठ अभियंता | & | 
(3) । वरीष्ठ लिपीक =a 
(3) | अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) Lai | 
(4) | कनिष्ठ लिपीक (क.लि./टंकलेखक- 
मंडळ का.) भ 
(६ | टंकलेखक | ८.॥--) 
(७ | दप्तर कारकुन > 
(८) | वाहन चालक शि oe 
(९) | शिपाई 2 
(१० | चौकीदार | ar | 
उपविभाग एकुण पदसंख्या| १३ 
८. | शाखा + (१) | शाखा अभियंता/ सहायक अभियंता ॥ ० | 


अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव पदनाम संख्या _ । 
(१) पाटबंधारे शाखा श्रेणी-२/कनिष्ठ अभियंता 

तांदूळवाडी (२) | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक बिळे 

(३) | दप्तर कारकुन 2 

(8) | कालवा निरीक्षक ८ 

(५) | मोजणीदार 8 

(g) | संदेशक किक 

(9) | ठोपाई Pa 

(८) ।कालवा टपाली तिळ जां 

(९ | कालवा चौकीदार 3 
शाखा एकुण पदसंख्या २२ 

९. | शाखा: (१ | शाखा अभियंता/ सहायक अभियंता 

(२) पाटबंधारे शाखा हिंगणा श्रेणी-२/कनिष्ठ अभियंता ED 

(२) | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ie "| 

(३) | दप्तर कारकुन २ 

(8) | कालवा निरीक्षक ८ 

(५) | मोजणीदार 8 

(६) | संदेशक शि. जा 

(9) | Brats = के 

(८) | कालवा टपाली विक वव 

(९ | कालवा चौकीदार ३ 
शाखा एकुण पदसंख्या २२ 

न शाखा :- (१ | शाखा अभियंता/ सहायक अभियंता 

(३) पाटबंधारे शाखा श्रेणी-२/कनिष्ठ अभियंता | ai 
जळगांव जामोद (२) | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक |. ह. 

(३) | दप्तर कारकुन 2 

(8) | कालवा निरीक्षक ८ 

(6) | मोजणीदार 8 

(g) | Weare = जा 

(9) । eras 1 १__| 

(८) ।कालवा टपाली a ale .| 

(९ | कालवा चौकीदार ३ 
शाखा एकुण पदसंख्या २२ 

गि १. | उपविभाग (३):- (१) । उपविभागीय अभियंता/अधि./ 

पाटबंधारे उपविभाग, (सहा.अ.अ.)/सहायक अभियंता डि 


मेहकर 


श्रेणी-१ 


अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव पदनाम संख्या _। 
(अंतर्गत ४ शाखा) (2) | शाखा अभियंता/ सहायक अभियंता 
श्रेणी-२/कनिष्ठ अभियंता La | 
(३) | वरीष्ठ लिपीक शिळ जि 
(3) | अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) ae 
(4) | कनिष्ठ लिपीक (क.लि./टंकलेखक- 
मंडळ का.) है 
(g) | टंकलेखक aie | 
(9) | दप्तर कारकुन २ 
(८) ।वाहन चालक = 
(3) । शिपाई २ 
(१०) | चौकीदार विक 
उपविभाग एकुण Ta | १३ 
१२. | शाखा :- (१ । शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभि./ 
(१) पाटबंधारे शाखा सहायक अभियंता श्रेणी-२ es 
सुलतानपूर (२) | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक i. ह. | 
(३) | दप्तर कारकुन 2 
(8) | कालवा निरीक्षक ८ 
(५) | मोजणीदार 8 
(g) | Weare विळे. जा 
(9) | eras a oe 
(८) ।कालवा टपाली om 
(९ । कालवा चौकीदार ३ 
शाखा एकुण पदसंख्या २२ 
१३. | शाखा :- (१ । शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता/ 
(२) पाटबंधारे शाखा सहायक अभियंता श्रेणी-२ (a | 
दुसरबीड (२) । स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक = a 
(३) | दप्तर कारकुन २ 
(8) | कालवा निरीक्षक ८ 
(५) | मोजणीदार 8 
(g) | Weare 01 
(9) | ठोपाई = a 
(८) | rear टपाली - त. | 
(९ | कालवा चौकीदार ३ 
शाखा एकुण पदसंख्या २२ 
१४. | शाखा - (१) | शाखा अभियंता/ सहायक अभियंता | १ | 


अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव पदनाम संख्या _ । 
(३) पाटबंधारे शाखा श्रेणी-२/कनिष्ठ अभियंता 
मेहकर-१ (२) | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक विळे 
(३) । दप्तर कारकुन Q 
(8) | कालवा निरीक्षक ८ 
(५) | मोजणीदार 8 
(g) | Weare किक 
(9) | ठोपाई Pa 
(८) | कालवा टपाली तिळ जां 
(९ । कालवा चौकीदार ३ 
शाखा एकुण FEAT | २२ 
१५. | शाखा :- (१ । शाखा अभियंता/ सहायक अभियंता 
(४) पाटबंधारे शाखा श्रेणी-२ /कनिष्ठ अभियंता ED 
लोणार (२) | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ie "| 
(३) | दप्तर कारकुन २ 
(8) | कालवा निरीक्षक ८ 
(५) | मोजणीदार 8 
(६) | संदेशक शि. जा 
(9) | Brats = के 
(८) | कालवा टपाली विक वेव 
(९ | कालवा चौकीदार ३ 
शाखा एकुण पदसंख्या | २२ 
१६. | उपविभाग (४) :- (१) । उपविभागीय अभियंता/अधि./ 
पाटबंधारे उपविभाग, (सहा.अ.अ.)/सहायक अभियंता + 
चिखली श्रेणी-१ 
(अंतर्गत ४ शाखा) (२) | शाखा अभियंता/ सहायक अभियंता 
श्रेणी-२/कनिष्ठ अभियंता दिं 
(३) | वरीष्ठ लिपीक विळे oo 
(3) | अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) Fa] 
(५ | कनिष्ठ लिपीक (क.लि./टंकलेखक- ; 
मंडळ का.) 
(६ | टंकलेखक '_ अ. | 
(७ । दप्तर कारकुन 2 
(८) | वाहन चालक = वही 
(९) | शिपाई 2 
(१०) | चौकीदार बिच 


अ.क्र. कार्यालयाचे नाव पदनाम संख्या _ । 
उपविभाग एकुण पदसंख्या| १३ 
१७. | शाखा :- (१  । शाखा अभियंता/ सहायक अभियंता 
(१) पाटबंधारे शाखा श्रेणी-२ /कनिष्ठ अभियंता Le 
बुलडाणा (२) । स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (| आ." 
(३) | दप्तर कारकुन २ 
(8) | कालवा निरीक्षक ८ 
(५ | मोजणीदार 8 
(६) । संदेशक | 
(9) । eras i a क 
(८) | कालवा टपाली = ही. | 
(९) | कालवा चौकीदार ३ 
शाखा एकुण TAT | २२ 
१८. | शाखा :- (१) | शाखा अभियंता/ सहायक अभियंता 
(२) पाटबंधारे शाखा श्रेणी-२/कनिष्ठ अभियंता ce 
चिखली-१ (२) | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक = 
(३) | दप्तर कारकुन 2 
(8) | कालवा निरीक्षक ८ 
(५ | मोजणीदार ४ 
(६ | Weare =a 
(9) । eras Lose 
(८) ।कालवा टपाली | 
(९ । कालवा चौकीदार ३ 
शाखा एकुण पदसंख्या | २२ 
१९. | शाखा :- (१) | शाखा अभियंता/ सहायक अभियंता 
(३) पाटबंधारे शाखा श्रेणी-२ /कनिष्ठ अभियंता ce 
देऊळगांवराजा (२) | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ie | 
(३) | दप्तर कारकुन २ 
(8) | कालवा निरीक्षक é 
(५ | मोजणीदार 8 
(६) | संदेशक वळ आ. 
(9) | eras |. “१”. .| 
(८) ।कालवा टपाली शिश 
(९) | कालवा चौकीदार ३ 
शाखा एकुण पदसंख्या | २२ 
२०. | शाखा :- (१ । शाखा अभियंता/ सहायक अभियंता पिके. कडे 


कार्यालयाचे नाव 


पदनाम 


(४ पाटबंधारे शाखा उंद्री 


श्रेणी-२ /कनिष्ठ अभियंता 


A 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


AN 


दप्तर कारकुन 


9८ 


कालवा निरीक्षक 


ग्रे 


ae 


मोजणीदार 


an 


संदेडाक 


&. 


शिपाई 


(३ 


कालवा टपाली 


Fe | >« | र | | >. | «> | > | >> 


me) 


कालवा चौकीदार 


शाखा एकुण पदसंख्या 


२१. 


उपविभाग (५) :- 


खडकपूर्णा प्रकल्प 
व्यवस्थापन उपविभाग 


देऊळगांव मही 


(अंतर्गत४ नवीन शाखा) 


कतर 
ae) 
ma 


उपविभागीय अभियंता/अधि./ 
(सहा.अ.अ.)/सहायक अभियंता 
श्रेणी-१ 


शाखा अभियंता/ सहायक अभियंता 
श्रेणी-२/कनिष्ठ अभियंता 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


वरीष्ठ लिपीक 


अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) 


कनिष्ठ लिपीक (क.लि./टंकलेखक- 
मंडळ का.) 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


उपविभाग एकुण पदसंख्या 


२२. 


उपविभाग (६) :- 


मन प्रकल्प व्यवस्थापन उप 
विभाग, शिर्ला नेमाने 
(अंतर्गत -४ नवीन शाखा) 


उपविभागीय अभियंता/अधि./ 
(सहा.अ.अ.)/सहायक अभियंता 
श्रेणी-१ 


शाखा अभियंता/ सहायक अभियंता 
श्रेणी-२/कनिष्ठ अभियंता 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


वरीष्ठ लिपीक 


अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) 
कनिष्ठ लिपीक (क.लि./टंकलेखक- 
मंडळ का.) 


4. 
Ayn] Oo}; oO] oO] 9८ |) (२ | A] -0 g 


a 
-? |) »७ 


A)| Oo] -0 | 9८6 


AJ} -0 | o| 9८ 


कार्यालयाचे नाव 


पदनाम संख्या _ । 


(७) 


टंकलेखक | 9 | 


(ट) 


वाहन चालक १ 


(९) 


शिपाई २ 


(१०) 


चौकीदार oe 


उपविभाग एकुण पदसंख्या | 9 


२३. 


उपविभाग (७) :- 


पेनटाकळी प्रकल्प सिंचन व्यवस्थापन उपविभाग, मेहकर या उपविभागातील सर्व १८ पदे 
ही स्थायी पदे असल्यामुळे त्यांचा समावेश मुदतवाढ प्रस्तावात केलेला नाही. 


बुलढाणा पाटबंधारे विभाग, बुलढाणा अंतर्गत एकुण अस्थायी आस्थापनेवरील 


पदे (१ ते २२) 


883 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=327f48fc91 004ad3efSa6ebc89e6964b30682a841a4ee2d9562 
4fca82a93ab47, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


at री 
serialNumber=226F0D03348BA 1C546030C101D31C947F7247A2CB50 
1F8CAFE8198EF7E26E956, cn=PRADNYA SHYAM MESHRAM 


Date: 2024.04.16 18:47:59 +0530" 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२४/(प्र.क्र.५०/२०२४)/लाक्षेवि(आस्था), दि.१६/०४/२०२४ चे सहपत्र. 
विवरणपत्र - २ 


कार्यालयाचे नाव :- कार्यकारी अभियंता, वाशिम पाटबंधारे विभाग, वाशिम (बांधकाम) या 
कार्यालयांतर्गत असलेले ४ उपविभाग व उपविभागाच्या अंतर्गत असलेल्या ६ शाखा 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापना पदांचा तपशील 
दि.०१/०३/२०२४ ते ३१/०८/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ. 


अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव पदनाम = 
| . । उपविभाग (१):- हि उपविभागीय अभियंता Le .| 
पाटबंधारे शाखा अभियंता/ सहायक अभियंता श्रेणी- 
उपविभाग, : २/कनिष्ठ अभियंता व 
मालेगांव 3 वरिष्ठ लिपीक । जे. 
(अंतर्गत २ शाखा) 
8 अनुरेखक (आरेखक श्रेणी ३) za 
५ कनिष्ठ लिपीक २ 
६ टंकलेखक zw 
9 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
é वाहन चालक बिया 
९ शिपाई 2 
| 90 | ० चौकीदार La] 
उपविभाग एकुण पदसंख्या| १८ 
२. । शाखा:- शाखा अभियंता/ सहायक अभियंता श्रेणी- 
१) पाटबंधारे शाखा Bi २/कनिष्ठ अभियंता ष्य 
रिठद २ स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक Ewa 
3 दप्तर कारकून २ 
8 मोजणीदार 8 
4 कालवा निरीक्षक é 
६ संदेडाक शिश 
७ कालवे चौकीदार ३ 
ह कालवे टपाली a 
ee 


अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव पदनाम haa 
शाखा एकुण TEA | २२ 
३. | शाखा:- शाखा अभियंता/ सहायक अभियंता श्रेणी- 
२) पाटबंधारे शाखा Ra २/कनिष्ठ अभियंता Es 
मालेगांव २ स्थापत्य अभियांत्रिकीसहायक | १ । 
३ दप्तर कारकून २ 
मोजणीदार ४ 
षु कालवा निरीक्षक ८ 
६ संदेशक ॥ a | 
७ कालवे चौकीदार ३ 
८ कालवे टपाली शिळ ल 
९ शिपाई ॥ 1. | 
शाखा एकुण पदसंख्या २२ 
४. | उपविभाग (2): उपविभागीय अभियंता 
पाटबंधारे शाखा अभियंता/ सहायक अभियंता श्रेणी- 
उपविभाग, वाशिम । ९ २/कनिष्ठ अभियंता Es 
(अंतर्गत 2 शाखा) : Sy way aon a 
8 अनुरेखक (आरेखक श्रेणी 3) शिंग 
षु कनिष्ठ लिपीक २ 
६ टंकलेखक २ 
७ दप्तर कारकून aa 
८ वाहन चालक a 
९ शिपाई 2 
} a0 | ० चौकीदार शि 
उपविभाग एकुण Te | १३ 
५. | शाखा:- शाखा अभियंता/ सहायक अभियंता श्रेणी- 
१ पाटबंधारे शाखा a २/कनिष्ठ अभियंता =] 
वाशिम २ स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक | 3 
3 दप्तर कारकून २ 
४ मोजणीदार ४ 


कार्यालयाचे नाव 


पदनाम 


| 


कालवा निरीक्षक 


weap 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


“0 | (२ | (6 | m 


शिपाई 


शाखा एकुण पदसंख्या 


शाखा:- 
२) पाटबंधारे शाखा 
शेलू बाजार 


शाखा अभियंता/ सहायक अभियंता श्रेणी- 
२/कनिष्ठ अभियंता 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


दप्तर कारकून 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


weap 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


शाखा एकुण पदसंख्या 


उपविभाग (३):- 
पाटबंधारे 
उपविभाग, कारंजा 
(अंतर्गत १ शाखा) 


उपविभागीय अभियंता 


शाखा अभियंता/ सहायक अभियंता श्रेणी- 
२/कनिष्ठ अभियंता 


वरिष्ठ लिपीक 


अनुरेखक (आरेखक श्रेणी ३) 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


दप्तर कारकून 


वाहन चालक 


शिपाई 


a0 | 


चौकीदार 


अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव पदनाम | 
उपविभाग एकुण पदसंख्या | १३ 
८. | शाखा:- शाखा अभियंता/ सहायक अभियंता श्रेणी- 
१) पाटबंधारे शाखा ति २/कनिष्ठ अभियंता आति 
मंगरूळपीर २ स्थापत्य अभियांत्रिकीसहायक | १ । 
३ दप्तर कारकून २ 
मोजणीदार 8 
4 कालवा निरीक्षक é 
६ संदेशक [= 
9 कालवे चौकीदार ३ 
८ कालवे टपाली a 
९ शिपाई L 1.) 
शाखा एकुण पदसंख्या २२ 
९. | उपविभाग (४):- oa, | उपविभागीय अभियंता | नि 
पाटबंधारे शाखा अभियंता/ सहायक अभियंता श्रेणी- 
उपविभाग, मानोरा | ? २/कनिष्ठ अभियंता ° 
(अंतर्गत १ शाखा) ३ स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
४ वरिष्ठ लिपीक । ...| 
५ अनुरेखक | १. ,| 
द कनिष्ठ लिपीक २ 
७ टंकलेखक शिळ ल 
८ वाहन चालक शिंक 
९ शिपाई २ 
१० | ० चौकीदार | 2a | 
उपविभाग एकुण Ta | १८ 
१ शाखा:- शाखा अभियंता/ सहायक अभियंता श्रेणी- 
१ पाटबंधारे शाखा शि २/कनिष्ठ अभियंता =] 
मानोरा २ स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक | Se] 
3 दप्तर कारकून २ 
४ मोजणीदार ४ 


कार्यालयाचे नाव पदनाम वो 


५ कालवा निरीक्षक ८ 


संदेशक १ 
कालवे चौकीदार ३ 
कालवे टपाली | 9 | 
शिपाई | 9 | 


“0 | (२ | astm 


शाखा एकुण पदसंख्या २२ 


वाशिम पाटबंधारे विभाग, वाशिम अंतर्गत एकुण अस्थायी 


आस्थापनेवरील पदे (१ ते १०) ue 


lly signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 


Dig 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 

2. 


5.4.20=327f48fc9 1004ad3efSa6ebc89e6964b30682a84 1a4ee2d9 
5624fca82a93ab47, I 


(0०08400032, st=Mah: ht 
M ES H RAM ber=226F0D03348BA1C546030C101D31C947F7247A2C 
8501 F8CAFES 1 98EF7E26E956, cn=PRADNYA SHYAM MESHRAM 
Da 


2024.04.16 18:48:21 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२४/ (प्र.क्र.५०/२४)/ लाक्षेवि (आस्था), दि.१६/०४/२०२४ चे सहपत्र. 
विवरणपत्र-३ 


कार्यालयाचे नाव :- कार्यकारी अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे विभाग, बुलढाणा कार्यालयातील 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना पदांचा तपश्लील दि.०१/०३/२०२४ ते ३१/०८/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 


अ.क्र. | उपविभागाचे नाव/ कर्मचाऱ्यांचे नाव पदनाम | सेवानिवृत्तीचा 
शाखेचे नाव दिनांक 
(१ | पाटबंधारे उपविभाग | sas नामदेव धोरण मजूर ३१/०३/२०२४ 
चिखली, सिंचन 
शाखा बुलढाणा 
(२) | पाटबंधारे उपविभाग ।श्री.जगन गणपत सावंत चौकीदार | २८/०२/२०२६ 
चिखली, सिंचन 
शाखा उंद्री 
(3) | पाटबंधारे उपविभाग,  श्री.विलास प्रल्हाद चोपडे स्वच्छक । ३१/०७/२०२४ 
खामगांव 
(3) | पाटबंधारे उपविभाग श्री.अशोक हरिभाऊ राठोड मजुर ३०/११/२०२७ 
मेहकर, सिंचन शाखा 
दुसरबीड 
(4) । पेनटाकळी प्रकल्प  श्री.एम.टी.दुतोडे चौकीदार | ३०/०६/२०२५ 
व्यवस्थापन 
उपविभाग, मेहकर 
एकूण -५ 
PRADNYA SHYAM 
MESHRAM टं 
(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२४/(प्र.क्र.५०/२०२४)// लाक्षेवि (आस्था), दि.१६/०४/२०२४ चे सहपत्र 
विवरणपत्र-४ 


कार्यालयाचे नाव :- कार्यकारी अभियंता, वाशिम पाटबंधारे विभाग, वाशिम (बांधकाम) 
कार्यालयातील रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना पदांचा तपशील दि.०१/०३/२०२४ ते ३१/०८/२०२४ 


पर्यंत मुदतवाढ 
अ. | उपविभागाचे संवर्ग पद पदधारकांचे नाव सेवा निवृत्तीचा 
क्र. । नाव/ शाखेचे संख्या दिनांक 
नाव 
za २ ३ | ४ | ५ द 
| पाटबंधारे | बिनतारी यंत्र णि श्री. मोहन नामदेव नागापुरे | ३१/०१/२०२५ 
शाखा, वाशिम | चालक 
एकुण | १_ | 
2. पाटबंधारे मजूर | श्री. मारोती श्रीकृष्ण धांडे | ३१/०५/२०२४ 
शाखा, रिठद 
एकुण | १_ | 
३. पाटबंधारे मजूर ३ ।१श्री. महादेव शिवराम ३०/०४/२०२५ 
शाखा, मालेगाव वानखडे 
२) श्री.रामेश्वर जयराम ३१/०५/२०२४ 
चव्हाण 
३) श्री.मनोज दिनकरराव ३०/०६/२०२८ 
आखरे 
एकुण ३ 
४. | पाटबंधारे शाखा । मुकादम | श्री. गजानन रामचंद्र SAA | ३१/०३/२०२५ 
मंगरुळपिर 
एकुण | १_ | 
प. पाटबंधारे | बिनतारी यंत्र शि श्री.केशार मोहन राठोड ३१/०७/२०२६ 
शाखा, मानोरा | चालक 
मजुर श्री. आर. बी. बुलबुले ३१/०३/२०२६ 
एकुण २ 
ay पाटबंधारे मजुर 4 शेख भिक्कन शेख अब्बास | ३१/१०/२०२७ 
शाखा,शेलु 
एकुण | १_ | 
एकुण१ते६ | ९ 
PRADNYA SHYAM 
MESHRAM 


(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


